RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक ५ मार्च २०१ ९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 


३ 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस-३५१७/ ७०० / प्र. क्र . ४१ / नवि -० ९/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, शासन , नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
३५१०/ २७७२ /प्र. क्र . १८६ ( अ)/ २०११ / नवि -९, दिनांक ३ एप्रिल २०१२ अन्वये पाचोरा शहराच्या मूळ हद्दीची दुसरी व वाढीव हद्दीची विकास 
योजना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १) अन्वये भागश: मंजूर ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) केलेली असून दिनांक १५ 
२०१२ पासून अंमलात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी पाचोरा नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 


मे 


आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे पाचोरा , तालुका पाचोरा येथील सर्व्हे नंबर ९ ७/१-ब (गट क्रमांक २४५) एकूण क्षेत्र 
१.०६ हेक्टर ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) ना विकास भूवापर ( यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे) विभागात 
समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १९ ७, दिनांक २९ जानेवारी २०१६ अन्वये उक्त 
विकास योजनेत फेरबदल करून उक्त भूवापराऐवजी रहिवास भूवापर करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम 
३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 
वि ( एच ) १२ 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१ ९ / वैशाख ५ - ११, शके १९ ४१ 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, पाचोरा नगरपरिषद , पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 


14G73LTATSH21www.maharashtra.gov.in un daca 34416 31 € . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

PT. SIT. ET , 
कार्यासन अधिकारी, 

महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 5th March 2019 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notification 


No. TPS -3517 /700 /CR -41/UD -09 /2019.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 3510 /2772 /CR - 186 (A )/2011 /UD - 9 , dated the 3rd April 2012 has 
partly sanctioned the Development Plan for Pachora City ( Second Revised + Additional Area ) 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ”) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as 
" the said Act ") and the same has come into force with effect from dated 15th May 2012 ; 

and whereas , the Pachora Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ); 

and whereas , in the said Development Plan , lands bearing Survey No. 97 / 1 - B (Gat No. 245 ) 
admeasuring 1.06 Hectares of Mouje Pachora (hereinafter referred to as “ the said Lands" ) are shown 
in the “ No Development Zone” (hereinafter referred to as “ the said Zone”) ; 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 196 , dated the 
29th January 2016 resolved to delete the said land from the said Zone of the said Development 
Plan and include the same in the “ Residential Zone” (hereinafter referred to as “ the said Modification "), 
by following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the “ the said Act” ) and forwarded 
the proposal to Government vide letter, dated 1st November 2017 for final sanction ; 

and whereas , after making necessary enquiries and also consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs to be 
rejected 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 


This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in 
the office of the Chief Officer, Pachora Municipal Council, Pachora , district Jalgaon . 
This Notification shall also be published on the Government s website www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१ ९ / वैशाख ५ - ११ , शके १९ ४१ 


३ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/शिरपूर / एसआर -११५ / ५५२०/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह, वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, दुर्बळ्या ग्रामपंचायतीतील गुहाडापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी दुर्बळ्या ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या गुहाडापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव दुर्बळ्या ( गुहाडापाडा) 
हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७३ ९ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


बिसन चंद्रया पावरा वनजमीन 


२ 


पश्चिम : ७३१ 


क . नं . ७३३- १७० हे . ९ ४ आर 


बाबला पठाण पावरा वनजमीन 


३ 


उत्तर 


: ७२३ 


पठाण राधु वनजमीन 


४ 


दक्षिण : 


७४० 


रावण तेजशा पावरा वनजमीन , 


धरण. 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११, शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/शिरपूर / एसआर -११६ / ५५२२/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, उमर्दा ग्रामपंचायतीतील कालापाणी पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी उमर्दा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कालापाणी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 

अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर, गाव उमर्दा ( कालापाणी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७६५ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


वकवाड शिवार 


२ 


पश्चिम : ७६७ 


क . नं . ७६६- १२८ हे . २९ आर 


उमर्दा शिवार 


उत्तर 


: ७३० 


फॉरेस्ट 


४ 


दक्षिण : ७६४ 


डांबरी रस्ता 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/शिरपूर / एसआर -११७/ ५५२३/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


.- 


आणि ज्याअर्थी, उमर्दा ग्रामपंचायतीतील दोंदवाडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २५ जुलै २०१८ रोजी उमर्दा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या दोंदवाडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव उमर्दा ( दोंदवाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७६४ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


डांबरी रस्ता 


२ 


पश्चिम : ७७५ 


क . नं . ७८६ / ७७८ 


गाव तलाव 


३ 


उत्तर 


: ७६८ 


४.८८६, ६.८६२ हे . आर 


सार्वजनिक नळ पाणीपुरवठा , 
पाण्याची टाकी. 


४ 


दक्षिण : 


७७८ 


खायपाडा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१ ९ / वैशाख ५ - ११ , शके १९ ४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२ /५/शिरपूर/ एसआर-११८/ ५५२४/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, उमर्दा ग्रामपंचायतीतील कढईपाणी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी उमर्दा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कढईपाणी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव उमर्दा ( कढईपाणी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७२५ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


फॉरेस्ट 


२ 


पश्चिम : ७२५ 


क . नं . ७२५- १६८ हे . ३५ आर 


प्रधानदेवी 


उत्तर 


: ७२५ 


क . नं . ७२६- १४७ हे . ६३ आर 


फॉरेस्ट 


४ 


दक्षिण : ७२५ 


फॉरेस्ट 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


.. 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/शिरपूर / एसआर -११९/ ५५२६/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह, वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, उमर्दा ग्रामपंचायतीतील हनुमानपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


- 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ जुलै २०१८ रोजी उमर्दा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या हनुमानपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 

अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव उमर्दा ( हनुमानपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७३२/७३३ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


पळसपाणी व काळापाणी शिवार 


२ 


पश्चिम : ७२६ 


क . नं . ७३२- १७६ हे . ५ आर 


कढईपाणी तलाव 


उत्तर 


: ७२५ 


कादवोखाणी, रिसडबार जंगल 


४ 


दक्षिण : ७३१ 


उमर्दागाव व शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११, शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/शिरपूर / एसआर -१२० / ५५२७/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, हातेड ग्रामपंचायतीतील काशिरामनगर पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी हातेड ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या काशिरामनगर पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 

अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव हातेड ( काशिरामनगर) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


हातेड व पनाखेड महसूल 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


विद्युत ट्रान्सफॉर्मर 


२ 


पश्चिम : फॉरेस्ट क . नं . ७८१ 


क . नं . ७८२- २०० हे . १० आर 


हुलाचंद पावरा यांची विहीर 


उत्तर 


: फॉरेस्ट क . नं . ७६० 


क . नं . १९/ २- २ हे . ०० आर 


घुमसिंग पावरा यांचे शेत 


४ 


दक्षिण : फॉरेस्ट क . नं . ७८२ 


पायवाट 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/शिरपूर / एसआर -१२१ / ५५२९/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, हेव्यापाडा ग्रामपंचायतीतील निलगिरीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २७ जुलै २०१८ रोजी हेंद्र्यापाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या निलगिरीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 

अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव हेव्यापाडा (निलगिरीपाडा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७ ९ ७ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


सिमेंट बंधारा 


२ 


पश्चिम : 


१४ 


क . नं . ७९८- २६० हे. ६२ आर 


महसूल शेती- काशिराम भिल 


उत्तर 


: ७ ९ ८ 


क . नं . ७९७- २०७ हे . २० आर 


महसूल शेती- रेवा गणा 


४ 


दक्षिण : ७९ ८ 


नाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१ ९ / वैशाख ५ - ११, शके १९ ४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/शिरपूर / एसआर -१२२/ ५५३१/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, टेंभेपाडा ग्रामपंचायतीतील चोंदीपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी टेंभेपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चोंदीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 


केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 

अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव टेंभेपाडा ( चोंदीपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


७७७ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


चोंदी, खारे नाला 


२ 


पश्चिम : 


७७४ 


क . नं . ७७६- १४४ हे . ५८ आर 


कालापाणी तलाव 


उत्तर 


: ७७५ 


क . नं . ७७४- १५६ हे . ४३ आर 


उमर्दा शीव रस्ता 


४ 


दक्षिण : ७९ १ 


बुडकीविहीर 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


११ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२ /५ /शिरपूर/ एसआर-१२३/ ५५३३ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


-- 


आणि ज्याअर्थी, टेंभेपाडा ग्रामपंचायतीतील खारीखान पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी टेंभेपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खारीखान पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे : 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव टेंभेपाडा ( खारीखान ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ९ ७१ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


चोंदी बुडकीविहीर नाला 


२ 


पश्चिम : ७७० 


क . नं . ७७४- १५६ हे . ४३ आर 


बोराडी- टेंभेपाडा शिवार 


उत्तर 


७७४ 


चोंदीपाडा नाला 


४ 


दक्षिण : 


९ १७ 


चिमा कथ्थु पावरा शेत टेंभेपाडा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त, 


नाशिक . 


नाशिक, ११ एप्रिल २०१ ९. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११, शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/शिरपूर / एसआर -१२४/ ५५३५/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, टेंभेपाडा ग्रामपंचायतीतील बुडकीविहीर पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


. 


. 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी टेंभेपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बुडकीविहीर पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, गाव टेंभेपाडा ( बुडकीविहीर ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७ ९ १ , ७ ९ ० 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


धारबर्डी, नांद्या नाला, 
पिपऱ्यापाणी धरण . 


२ 


पश्चिम : ७७५ , ९ १६ 


क . नं . ७९१- २२८ हे . २९ आर 


महूसल क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: ७७७, 


७७६ 


चोंदीपाडा गावठाण 


४ 


दक्षिण : ९ १७ 


जुनापाणी व होयपाणी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , ११ एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१ ९ / वैशाख ५ - ११, शके १९ ४१ 


93 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


By District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge 


Order 


Order 


No. EST /8860 / 2018.- Commuted leave for two 
( 2 ) days from 17th December 2018 to 18th 
December 2018 as an ex -post- facto granted to 
Shri . B. L. Jogdand , Ad hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 

Certified that Shri. B. L. Jogdand would have 
continued to officiate in the post of Ad hoc 
District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik if he had not proceeded on leave for the 
period from 17th December 2018 to 18th 
December 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules, 1981). 

Charge during the absence of Shri. B. L. 
Jogdand , Ad hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik is kept with Shri. V. S. 
Hingane , Ad hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 
Nashik , 21st December 2018 . 


No. EST/8766 /2018.- Earned leave for three 
( 3 ) days from 20th December 2018 to 22nd 
December 2018 suffixing holiday falling on 23rd 
December 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 19th December 
2018 after office hours to 23rd December 2018 
before office hours is hereby granted to Smt. 
S. S. Parkhi, Civil Judge , Junior Divison and 
Judicial Magistrate , First Class, Kalwan . 


Certified that Smt. S. S. Parkhi would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Divison and Judicial Magistrate , First 
Class , Kalwan if she had not proceeded on leave 
for the period from 20th December 2018 to 22nd 
December 2018 ( Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981). 

Charge during the absence of Smt. S. S. 
Parkhi, Civil Judge , Junior Divison and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan is kept with Smt. 
A. C. Joshi, Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Kalwan . 

P. R. DESHMUKH , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 21st December 2018 . 


Order 
No. EST /8861/ 2018.- Earned leave for two (2 ) 
days from 12th December 2018 to 13th 
December 2018 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri. B. S. 
Mahajan , District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 

Certified that Shri. B. S. Mahajan would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon if he had not proceeded on leave for 
the period from 12th December 2018 to 13th 
December 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981) . 

Charge during the absence of Shri. B. S. 
Mahajan , District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon is kept with Shri. 
R. H. Mohammad , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Malegaon . 

Casual leave on 12th December 2018 was 
granted to Shri. B. S. Mahajan , District Judge - 2 
and Additional Sessions Judge , Malegaon is 
hereby cancelled . 

SURYAKANT S. SHINDE, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


chhich F4H/ hyunluft / 223/2239/ 277 2092. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव मुख्यप्रवर्तक नियोजित 
धनदाईमाता अटल नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , खडकी, 
तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे. 


Nashik , 21st December 2018 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११, शके १९ ४१ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/ जीएनएल/ ४१४ ९/ 
सन २०१८ , दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/ जीएनएल/ ४१४७/ 
सन २०१८ , दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


मालेगाव , १७ डिसेंबर २०१८ . 


मालेगाव , १८ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी / जीएनएल / २८३८ / सन २०१८. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव मुख्यप्रवर्तक नियोजित कै . 
शामराव पाटील अटल नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
भिलकोट , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे. 


९ 


क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/ जीएनएल / २८६१/ सन २०१८. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव मुख्यप्रवर्तक नियोजित वैजाई 
अटल नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित, कळवाडी , तालुका 
मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी / जीएनएल / ४१४ ९ / 
सन २०१८ , दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल/ ४१४६ / 
सन २०१८ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे. 


मालेगाव , १७ डिसेंबर २०१८ . 


संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 
तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक. 


आदेश 


मालेगाव , १८ डिसेंबर २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल / २८४७ / सन २०१८. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव मुख्यप्रवर्तक नियोजित सुळेश्वर 
अटल नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित, मालेगाव, तालुका 
मालेगाव, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चा नियम १० ( १) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल/ ४१५० / 
सन २०१८ , दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


क्रमांक जेजीए/ ईबीडी/ जीएनएल/ इतर/ ६२१/ ३४०/ सन २०१८. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव हे 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , मुख्यप्रवर्तक नियोजित अष्टविनायक 
बेरोजगार नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , चिंचखेडे बुद्रुक , 
तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ व नियम २३ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ इबीडी/ जीएनएल/ इतर/ ६२१/ सन २०१८ , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


मालेगाव , 


१८ डिसेंबर 


२०१८ . 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर प्रकारच्या संस्था असे 
आहे. 


अशोक बागल , 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी / जीएनएल/ २८५४/ सन २०१८. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव मुख्यप्रवर्तक नियोजित पंडीत 
शामप्रसाद मुखर्जी अटल नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
जळगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० ( १) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर , 

जिल्हा जळगाव . 


मुक्ताईनगर, १० डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


१५ 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / १ ९ ४४ / सन २०१८.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , नियोजित जिजाऊ महिला दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , लोंढे, तालुका चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , 
१० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था असे आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ) / 
( डी )/ ९ ५७/ सन २०१८ , दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 
जळगाव , 

डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ दूध सं.नोंद/ अधिसूचना /१ ९ ७५/ 
सन २०१८.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित शिवक्रांती 
महिला सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , तळोंदे प्र. दे. , 
तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/ ( ओ )/ 
( डी)/ ९ ६०/ सन २०१८ , दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 
जळगाव , २७ डिसेंबर 

२०१८ . 


. 


१७ 


. 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / भोरस बुद्रुक दूध संस्था/ 
पुनर्जीवन आदेश/ १ ९ ५६ / सन २०१८.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १९ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार 
भोरस बुद्रुक दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , भोरस 
बुद्रुक , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे या आदेशाच्या 
तारखेपासून पुनर्रचना झालेचे घोषित करीत आहे. तसेच संस्थेच्या 
नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीचाच नोंदणी क्रमांक कायम 
राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला असे. 
जळगाव , २० डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ १ ९ ५९ / सन 
२०१८.- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित बोल्हाईमाता 
महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
कोळपिंप्री, तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ )/ 
( डी )/ ९ ५८ / सन २०१८ , दिनांक २० डिसेंबर २०१८ असा आहे . 
जळगाव , २० डिसेंबर २०१८ . 


, 


- 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ १ ९ ७३/ सन 
२०१८.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , कोमल मागासवर्गीय 
महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
लोंढरी बुद्रुक , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/ ९ ५ ९ / सन २०१८ , दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 
जळगाव , २७ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव/ सहकार /चिंचखेडे दूध संस्था/ पुनर्जीवन 
आदेश / १९ ५७/ सन २०१८.- मी , रविंद्र र. पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १९ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार 
चिंचखेडे दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिंचखेडे, 

तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे या आदेशाच्या तारखेपासून 
पुनर्रचना झालेचे घोषित करीत आहे. तसेच संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकात 
बदल न होता पूर्वीचाच नोंदणी क्रमांक कायम राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला असे. 

रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव. 
जळगाव , २० डिसेंबर २०१८ . 


. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१ ९ / वैशाख ५ - ११, शके १९ ४१ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ९ ४२०/ सन २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


श्री . जे. पी . झपाटे , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
६२ (१) मधील तरतुदीअन्वयेदिनांक १७ डिसेंबर २०१८ २३ 

डिसेंबर 
२०१८ अशी एकूण ७ दिवसांची अनर्जित रजा मुख्यालय सोडणेचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


ते 


क्रमांक वि -२/ क . १०२/ अंतिम आदेश/ मेरालीयाहा स्वयंरो/ ४२३३ / 
सन २०१८.- मी , शिवपुरी यादव पुरी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नंदुरबार मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) मधील 
तरतुदीनुसार मेरालीयाहा आदिवासी महिला स्वयंरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित, नंदुरबार या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा 
मध्यंतरीय आदेश जा . क्रमांक वि -२/ क . १०२/ म . आ . मेरालीया 
स्वयंरो/ २०१८ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ हा कायम करण्यात येत 
आहे. सदर मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त ऋणपरिशोधक ( अवसायक) 
यांना आदेशित करण्यात येते की , सदर संस्थेचे समापन महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ आणि सदर संस्थेचे उपविधी यामधील तरतुदीनुसार 
विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावे. 


ते 


श्री . झपाटे यांचे न्यायालयाचा दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ १ ९ 
डिसेंबर २०१८ पावेतोचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . नायर , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडेस तसेच 
दिनांक 

२० डिसेंबर 

२०१८ २३ डिसेंबर २०१८ पावेतोचा कार्यभार 
श्री . एस. टी . पाण्डेय , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे. 


ते 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


१ 


श्री . झपाटे यांचे रजेखाती दिनांक १ जानेवारी २०१ ९ रोजी जमा 
होणारी १० दिवस अर्धपगारी रजा , तसेच दिनांक १ जुलै २०१९ रोजी 
जमा होणाऱ्या १० दिवसांचे अर्धपगारी रजेमधून ४ दिवस रजा अशी 
एकूण १४ दिवसांची अर्धपगारी रजा खर्ची टाकणेत यावी. 


शिवपुरी यादव पुरी , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


ते 


नंदुरबार , १४ डिसेंबर २०१८ . 


-- 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . पी . झपाटे हे दिनांक १७ 
डिसेंबर 

२०१८ २३ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते, तर जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करत राहिले असते. ( महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२) टीप -२ अन्वये). 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


सुर्यकांत सो. शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ९ ४१९ / सन २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


नाशिक , 


२२ 

डिसेंबर 


२०१८ . 


श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नाशिक यांना ह्या कार्यालयाचे इंग्रजी पत्र क्रमांक ८६८५/२०१८ , दिनांक 
१९ डिसेंबर २०१८ अन्वये दिनांक 

२०१८ ते २० डिसेंबर 
२०१८ पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली 
होती. 


१८ डिसेंबर 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


तथापि , श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नाशिक यांचे विनंती अर्जान्वये सदरचेमंजूर रजेपैकी दिनांक २० 
डिसेंबर २०१८ रोजीची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


सुर्यकांत सो . शिंदे, 

प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश, नाशिक . 


No. EST/8865 / 2018.- Earned leave for Five 
(5 ) days from 22nd December 2018 to 26th 
December 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st December 
2018 after office hours to 27th December 2018 
before office hours is hereby granted to Shri. 
T. N. Kadri, 12th Joint Civil Judge , Senior 
Division, Nashik. 


नाशिक , 


२२ डिसेंबर 


२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


BY 1/ C . PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


Certified that Shri. T. N. Kadri would have 
continued to officiate in the post of 12th Joint 
Civil Judge , Senior Division , Nashik if he had not 
proceeded on leave for the period from 22nd 
December 2018 to 26th December 2018 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
( Pay ) Rules , 1981). 

Charge during the absence of Shri. T. N. 
Kadri , 12th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik is kept with Smt. A. M. Shah , 11th Joint 
Civil Judge , Senior Division , Nashik with effect 
from 21st December 2018 after office hours to 
24th December 2018 before office hours and 
Shri. J. W. Gaikwad , 4th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik with effect from 24th December 
2018 after office hours to 27th December 2018 
before office hours . 


No. EST/8889 / 2018.- Earned leave for Four 
(4 ) days from 28th December 2018 to 31st 
December 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 27th December 
2018 after office hours to 1st January 2019 
before office hours is hereby granted to Shri. 
N. G. Gimekar, District Judge- 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. N. G. 
Gimekar , District Judge- 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik remained with Smt. 
S. S. Nair , District Judge - 7 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 22nd December 2018 . 


Order 


Certified that Shri. N. G. Gimekar would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge -4 and Additional Sessions Judge , Nashik if 
he had not proceeded on leave for the period 
from 28th December 2018 to 31st December 
2018 (Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra 
Civil Services (Pay) Rules , 1981 ). 


No. EST /8866 / 2018.- Earned leave for Three 
( 3 ) days from 20th December 2018 to 22nd 
December 2018 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri. V. S. 
Hingne , Ad hoc District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 24th December 2018 . 


Order 


No. EST /8924 / 2018.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order. 


Certified that Shri. V. S. Hingne would have 
continued to officiate in the post of Ad hoc 
District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik if he had not proceeded on leave for the 
period from 20th December 2018 to 22nd 
December 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981). 

Charge during the absence of Shri. V. S. 
Hingne , Ad hoc District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik remained with Smt. 
S. C. Jadhav, District Judge - 11 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Earned leave for Four ( 4 ) days from 26th 
December 2018 to 29th December 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
24th December 2018 after office hours to 31st 
December 2018 before office hours is hereby 
granted to Smt. S. C. Jadhav, District Judge - 11 
and Assistant Sessions Judge , Nashik . 


SURYAKANT S. SHINDE , 


Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Charge during the absence of Smt. S. C. 
Jadhav, District Judge - 11 and Assistant Sessions 
Judge , Nashik remained with Shri. B. L. 
Jogdand, Ad hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 

Certified that Smt. S. C. Jadhav would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge- 11 and Assistant Sessions Judge , Nashik 


Nashik , 22nd December 2018 . 


ac 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१ ९ / वैशाख ५ - ११, शके १९ ४१ 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


if she had not proceeded on leave for the period 
from 26th December 2018 to 29th December 
2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra 
Civil Services (Pay) Rules , 1981 ). 


Nashik , 26th December 2018 . 


Certified that Shri. S. G. Landge would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge, Senior Division , Malegaon if he had not 
proceeded on leave for the period from 17th 
December 2018 to 20th December 2018 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay ) Rules , 1981). 


Order 


Nashik , 28th December 2018 . 


No. EST/8925 / 2018.– The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order. 


Order 


Earned leave for Four ( 4 ) days from 24th 
December 2018 to 27th December 2018 
prefixing holiday falling on 23rd December 2018 
is hereby granted to Shri. R. G. Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Niphad. 

Charge during the absence of Shri . R. G. 
Waghmare , District Judge- 1 and Additional 
Sessions Judge , Niphad remained with Shri. 
P. D. Digraskar , Extra District Judge and 
Additional Sessions Judge , Niphad . 

Certified that Shri. R. G. Waghmare would 
have continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Niphad if 
he had not proceeded on leave for the period 
from 24th December 2018 to 27th December 
2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra 
Civil Services (Pay ) Rules , 1981) . 


No. EST/8960 / 2018.- Earned leave for Three 
( 3 ) days from 27th December 2018 to 29th 
December 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 26th December 
2018 after office hours to 31st December 2018 
before office hours is hereby granted to Shri. 
S. T. Doke, District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , Niphad . 

Certified that Shri. S. T. Doke would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , Niphad if 
he had not proceeded on leave for the period 
from 27th December 2018 to 29th December 
2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra 
Civil Services (Pay) Rules , 1981 ). 

Charge during the absence of Shri. S. T. 
Doke, District Judge - 2 and Assistant Sessions 
Judge , Niphad remained with Shri. P. D. 
Digraskar, Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , Niphad . 


Nashik , 27th December 2018 . 


Order 


P. R. DESHMUKH , 
l /c . Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


No. EST/8956 / 2018.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order. 


Nashik , 28th December 2018 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Commuted leave for Four (4 ) days from 17th 
December 2018 to 20th December 2018 
prefixing holiday falling on 16th December 2018 
is hereby granted as an ex -post-facto sanction 
to Shri. S. G. Landge , Joint Civil Judge , Senior 
Division , Malegaon . 

Charge during the absence of Shri. S. G. 
Landge , Joint Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon remained with Shri. A. K. Deshmukh , 


Order 


No. EST /8884 /2018.- Earned leave for Three 
( 3 ) days from 31st December 2018 to 2nd 
January 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 29th December 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


Order 


2018 after office hours to 3rd January 2019 
before office hours is hereby granted to Smt. 
M. R. Dhanorkar, 2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


No. EST/8886 /2018.- Earned leave for Four 
( 4 ) days from 31st December 2018 to 3rd 
January 2019 is hereby granted to Smt. 
A. M. Shinde, 2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik Road . 


Certified that Smt. M. R. Dhanorkar, would 
have continued to officiate in the post of 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik if she had not 
proceeded on leave for the period from 31st 
December 2018 to 2nd January 2019 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay ) Rules , 1981) . 

Charge during the absence of Smt. M. R. 
Dhanorkar, 2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik 
remained with Smt. P. S. Apte , 6th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Charge during the absence of Smt. A. M. 
Shinde, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road 
remained with Smt. M. R. Yadav, Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik Road . 


Certified that Smt. A. M. Shinde would have 
continued to officiate in the post of 2nd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori if she had not 
proceeded on leave for the period from 31st 
December 2018 to 3rd January 2019 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules , 1981) . 
Nashik , 21st December 2018 . 


Nashik , 21st December 2018 . 


Order 


Order 


No. EST/ 8887 / 2018.- Earned leave for Two 
( 2 ) days from 21st December 2018 to 22nd 
December 2018 to suffixing Sunday falling 
on 23rd December 2018 is hereby granted to 
Smt. V. P. Kedar, Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


No. EST/ 8885 / 2018.- Earned leave for Two 
( 2 ) days from 28th December 2018 and 29th 
January 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 28th December 
2018 before office hours to 31st December 2018 
before office hours is hereby granted to Smt. 
G. S. Bora , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori. 

Certified that Smt. G. S. Bora , would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori if she had not proceeded on 
leave for the period from 28th December 2018 to 
29th December 2018 (Note 2 below Rule 39 (2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981). 

Charge during the absence of Smt. G. S. 
Bora , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Dindori remained 
with Smt. G. K. R. Tandon , 7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik . 


Certified that Smt. V. P. Kedar would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik if she had not proceeded on 
leave for the period from 21st December 2018 to 
22nd January 2019 ( Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981) . 

Charge during the absence of Smt. V. P. 
Kedar, Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik remained 
with Smt. M. R. Dhanorkar, 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Nashik , 22nd December 2018 . 


Nashik , 21st December 2018 . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


Order 


Smt. G. K. R. Tandon , 7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik 


No. EST/ 8890 /2018.- Earned leave for Three 
( 3 ) days from 26th December 2018 to 28th 
December 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 24th December 
2018 after office hours to 29th December 2018 
before office hours is hereby granted to Smt. 
S. K. Dugaonkar, 3rd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Certified that Smt. P. S. Apte would have 
continued to officiate in the post of 6th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik if she had not proceeded on 
leave for the period from 26th December 2018 to 
28th January 2019 ( Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981) . 


Nashik , 24th December 2018 . 


Order 


Certified that Smt. S. K. Dugaonkar would 
have continued to officiate in the post of 3rd 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik if she had not 
proceeded on leave for the period from 26th 
December 2018 to 28th January 2019 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules , 1981) . 


Charge during the absence of Smt. S. K. 
Dugaonkar, 3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik 
remained with Smt. P. V. Dhande , 5th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


No. EST/8957 /2018.- Earned leave for Two 
( 2 ) days from 28th December 2018 to 29th 
December 2018 suffixing Sunday falling on 30th 
December 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 27th December 
2018 after office hours to 31st December 2018 
before office hours is hereby granted to Shri . 
V. P. Kedar, Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


Nashik , 21st December 2018 . 


Charge during the absence of Shri. V. P. 
Kedar, Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik remained 
with Smt. M. R. Dhanorkar, 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Order 


Certified that Shri. V. P. Kedar would have 


No. EST /8912 / 2018.- Commuted leave for 
Three (3 ) days from 20th December 2018 to 
22nd December 2018 with permission to leave 
headquarter is hereby granted as an ex - post 
facto sanction to Smt. P. S. Apte , 6th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik if he had not proceeded on 
leave for the period from 28th December 2018 to 
29th December 2018 (Note 2 below Rule 39 (2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981) . 


Charge during the absence of Smt. P. S. Apte , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik remained with 


Nashik , 28th December 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


२१ 


Order 


29th December 2018 after office hours to 3rd 


January 2019 before office hours is hereby 
granted to Smt. S. S. Nair , District Judge -7 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


No. EST /8959 /2018.- Earned leave for Three 
( 3 ) days from 26th December 2018 to 28th 
December 2018 prefixing holiday falling on 25th 
December 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 24th December 
2018 after office hours to 29th December 2018 
before office hours is hereby granted to Smt. 
M. R. Yadav , Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road . 


Charge during the absence of Smt. S. S. Nair , 
District Judge -7 and Additional Sessions Judge , 
Nashik remained with Shri. S. T. Pandey, District 
Judge -8 and Additional Sessions Judge, Nashik . 


Charge during the absence of Smt. M. R. 
Yadav, Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road remained 
with Shri. P. N. Awale , Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik Road . 


Certified that Smt. S. S. Nair would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge -7 and Additional Sessions Judge , Nashik 
Road if she had not proceeded on leave for the 
period from 31st December 2018 to 2nd January 
2019 (Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra 
Civil Services (Pay) Rules , 1981). 


Nashik , 29th December 2018 . 


Order 


Certified that Smt. M. R. Yadav would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik Road if she had not proceeded on 
leave for the period from 26th December 2018 to 
28th December 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981). 


No. EST / 9039 / 2018.- Earned leave for Three 
( 3 ) days from 31st December 2018 to 2nd 
January 2019 is prefixing holiday falling on 30th 
December 2018 is hereby granted to Smt. V. L. 
Bhosale , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


P. R. DESHMUKH , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Certified that Smt. V. L. Bhosale would have 


Nashik , 28th December 2018 . 


continued to officiate in the post of 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division , Nashik if she had 
not proceeded on leave for the period from 31st 
December 2018 to 2nd January 2019 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay ) Rules , 1981) . 


BY I/ C . PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/ 9007 / 2018.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order. 


Charge during the absence of Smt. V. L. 
Bhosale , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik remained with Shri. J. W. Gaikwad , 4th 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Earned leave for Three ( 3 ) days from 31st 
December 2018 to 2nd January 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 


Nashik , 31st December 2018 . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११, शके १९ ४१ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व प्रभारी प्रमुख जिल्हा व 

सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 


आदेश 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
सादर केले आहे. 


क्रमांक बी -१/ ६० ९ ६ / सन २०१८.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
२७ डिसेंबर २०१८ व दिनांक 

२०१८ व दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ पावेतो अशी एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचेकालावधीतील त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार डॉ . श्रीमती श्रृष्टी निळकंठ , जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येतआहे. 


डॉ . श्रुष्टी निळकंठ , 

जिल्हा न्यायाधीश-१, धुळे, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे . 


, 


, 


धुळे, २७ डिसेंबर २०१८ . 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व प्रभारी प्रमुख जिल्हा व 

सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


धुळे , २७ डिसेंबर २०१८ . 


क्रमांक बी -२/ ६० ९ ० / सन २०१८.- श्री . पवन हरीविजय बनसोड, 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१८ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा दिनांक 

२५ डिसेंबर 

२०१८ 
( नाताळ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


- 


क्रमांक बी -१/ ६१०६/ सन २०१८.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
१७ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पवन हरीविजय बनसोड यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


श्री . पवन हरीविजय बनसोड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . संतोष हणमंत गरड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येतआहे. 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पवन हरीविजय बनसोड , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१ ९ / वैशाख ५ - ११, शके १९ ४१ 


२३ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

शैलेश रंगनाथ उगले, 

जिल्हा न्यायाधीश -२, धुळे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे. 


धुळे , २६ डिसेंबर २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/१६५/ सन २०१८.- श्री . एच. एस . सातभाई, 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा / ९ ८ / सन २०१८.- श्री . सु . व्यं . माने, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
२६ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक २ ९ 

डिसेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच . एस. सातभाई यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


श्री . एच . एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . के . पाटील , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सु . व्यं . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एच. एस. सातभाई, जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


अहमदनगर , २६ 


डिसेंबर २०१८ . 


- 


श्री . सु . व्यं . माने , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २५ डिसेंबर २०१८ रोजी 
श्री . ए . एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे, दिनांक २६ 

डिसेंबर २०१८ रोजी 
श्री . एच . एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ 
रोजीपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . व्ही . बी . बांबर्डे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . सु . व्यं . माने , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४७/ सन २०१८.- श्री . आर. एम . कुलकर्णी, 
जिल्हा न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक १ जानेवारी २०१९ ते दिनांक ५ जानेवारी २०१९ रोजीची 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम . कुलकर्णी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रमेश रे . देशमुख, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर. 


अहमदनगर , 

२१ डिसेंबर २०१८ . 


श्री . आर. एम . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी . आर . गुप्ता , जिल्हा 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११, शके १९ ४१ 


न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . आर. एम . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१०४/ सन २०१८.- श्रीमती पी . पी. भारसाकडे 
वाघ, १५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक 

२६ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक 

२८ डिसेंबर 

२०१८ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक 

२ ९ डिसेंबर 

२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २८ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ यांना 
१५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत १५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १ ९९/ सन २०१८.- श्री . व्ही . डी . पिंपळकर, 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची 
दिनांक 

१३ डिसेंबर 

२०१८ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजीची 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


, 


५ 


श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ, १५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ डिसेंबर रोजीपर्यंत श्री . ए. एम . 
पाटणकर , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे व दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ रोजीपासून ते दिनांक २९ 
डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती के. पी . 
राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . डी . पिंपळकर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


, 


श्री . व्ही . डी . पिंपळकर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर . बी . भागवत , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 


श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ , १५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या १५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


अहमदनगर , २४ डिसेंबर २०१८ . 


श्री . व्ही . डी . पिंपळकर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


आदेश 


९ 


वि . वि . बांबर्डे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११६/ सन २०१८.- श्री . डी . बी . हंबीरे , 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२७ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 

डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


दिनांक २६ 


अहमदनगर , २८ डिसेंबर २०१८ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


२५ 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . बी . हंबीरे यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५९/ सन २०१८.- श्री . एस. एस. शिंदे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शिंदे यांना २ 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 


रे 


श्री . डी . बी . हंबीरे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . पी . आर . एस . राठौरे , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


, 


श्री . डी . बी . हंबीरे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २४ डिसेंबर २०१८ . 


श्री . एस . एस . शिंदे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. एस . भोसले - नरसाळे , सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


- 


श्री . एस . एस . शिंदे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २४ डिसेंबर २०१८ . 


. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५०/ सन २०१८.- श्री . पी . पी. मोदी , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२६ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८६/ सन २०१८.- श्री . ए. ए. खंडाळे , 
१३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२८ डिसेंबर २०१८ रोजीची १ दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली 
किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . त्याऐवजी त्यांची 
दिनांक 

२७ डिसेंबर २०१८ 

ते दिनांक 

२ ९ 

डिसेंबर 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ रोजीपासून ते दिनांक 
३० डिसेंबर 

मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


२०१८ रोजीची 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . मोदी यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


३ 


, 


२०१८ रोजीपर्यंत 


श्री . पी . पी . मोदी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एम . पाटणकर , १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी . पी . मोदी , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. ए. खंडाळे यांना १३ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
१३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


श्री . ए. ए. खंडाळे , १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एम . पाटणकर , १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


अहमदनगर , २४ डिसेंबर २०१८ . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . ए . ए . खंडाळे , १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एम. कायंगुडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४ ९ / सन २०१८.- श्रीमती जे. एम . परदेशी , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१ जानेवारी २०१९ ते दिनांक ४ जानेवारी २०१९ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
५ जानेवारी २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती के . एम . कायंगुडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
न्यायिक कार्यभार श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ , १६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार 
श्री . पी . के . अहिर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे . एम . परदेशी यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती के . एम , कायंगुडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २८ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


श्रीमती जे. एम . परदेशी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती बी . एस . गारे, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा /१२० / सन २०१८.- श्री . ए. एम . पाटणकर , 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१ जानेवारी २०१ ९ ते दिनांक ३ जानेवारी २०१ ९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
४ जानेवारी २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती जे. एम . परदेशी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


वे 


सु. व्यं . माने , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . एम . पाटणकर यांना १० 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १० 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 


येत आहे. 


अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१८ . 


- 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . ए. एम . पाटणकर , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए . एम . पाटणकर , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २७ डिसेंबर २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९ ६/ सन २०१८.- श्रीमती के. एम. कार्यगुडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक १९ डिसेंबर 
२०१८ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८ 
डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ डिसेंबर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


२७ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४८/ सन २०१८.- श्री . पी . एस. चांदगुडे, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ 
ते दिनांक ३ जानेवारी २०१९ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१८ रोजीपासून ते दिनांक ४ जानेवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

वि . वि . बांबर्डे , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २८ डिसेंबर २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एस . चांदगुडे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


, 


श्री . पी. एस . चांदगुडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती बी . एस. गारे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक जिदुविअ / स.नि./ क/ संस्था नोंदणी/ अधिसूचना/ १८०१/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , साई अहिल्यारत्न महिला बंदिस्त शेळी व 
मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , अस्तगाव , तालुका नांदगाव , 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून , संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके। 
एनजीएन / एजीआर/ ( ओ)/ ३३४/ डी / सन २०१८ , दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०१८ असा आहे. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 


तर ते 


श्री . पी . एस . चांदगुडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


अहमदनगर , २८ डिसेंबर २०१८ . 


नाशिक , 


३ 


नोव्हेंबर 


२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १५९ / सन २०१८.- श्री . एस . एस . शिंदे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
२८ डिसेंबर २०१८ व दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शिंदे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


, 


क्रमांक जिदुविअ/ स.नि. / क / संस्था नोंदणी/ अधिसूचना/ १८०२/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , साई मल्हार महिला बंदिस्त शेळी व 
मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , अस्तगाव , तालुका 
नांदगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून , संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनजीएन/ एजीआर/( ओ)/ ३३३ / डी / सन २०१८, दिनांक 
३ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


, 


श्री . एस. एस . शिंदे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. एस . भोसले - नरसाळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


नाशिक , ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


श्री . एस. एस . शिंदे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


नियम, १९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, तिचा 
नोंदणी क्रमांक डीएलई/ डीएलई / एजीआर/( ओ)/ ७७८ / सन २०१८-२०१९ , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ स.नि. / क / संस्था नोंदणी/ अधिसूचना /१७९९/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , खंडेराव महाराज महिला बंदिस्त शेळी व 
मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , जातेगाव , तालुका नांदगाव , 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून , संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके 
एनजीएन / एजीआर/ ( ओ )/ ३३५/ डी / सन २०१८, दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१८ असा आहे. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 


किरण मनोहर चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे . 


धुळे , ३१ डिसेंबर २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


नाशिक , 


१५ 

डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ/ स.नि. / क/ संस्था नोंदणी/ अधिसूचना/ १८०० / सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , जय मल्हार महिला बंदिस्त शेळी व 
मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , जातेगाव, तालुका नांदगाव , 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ 
एनजीएन / एजीआर/( ओ)/ ३३६/ डी / सन २०१८, दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१८ असा आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ श्रीराम बहुउद्देशीय / संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 
३५१२/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , श्रीराम 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , भावडी, तालुका श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१ ९ ६१ 
चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
असे करण्यात येत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल/ सी / 
१२२७/ सन २०१८ , दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


श्रीगोंदा, ५ डिसेंबर २०१८ . 


मनिषा खैरनार , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक . 


आदेश 


नाशिक , 


१५ डिसेंबर 


२०१८ . 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ आदर्श बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 
३६११/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , आदर्श 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , वांगदरी , तालुका श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१ ९ ६१ 
चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
असे करण्यात येत आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे/ सहकार/ १११० / सन २०१८.- सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , कुलस्वामिनी 
धनदाई माता महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
नवलगाव , तालुका-जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२२९ / सन २०१८ , दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
असे करण्यात येत आहे. 


श्रीगोंदा, 


१४ डिसेंबर 


२०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२३० / सन २०१८ , दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


रावसाहेब खेडकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा, १४ डिसेंबर २०१८ . 


क्रमांक सनिश्री/वि -२ / श्री स्वामी समर्थ बहुउद्देशीय / संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा/ ३६८२/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , श्री स्वामी समर्थ बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
लोणीव्यंकनाथ , तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 
असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल/ सी / 
१२२८ / सन २०१८ , दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचले.- ( १ ) चेअरमन/ सेक्रेटरी, हर्ष को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 

लिमिटेड , नाशिक या संस्थेचे दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०१८ रोजीचे पत्र . 


श्रीगोंदा , 


( २) या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश , दिनांक २२ 


१४ डिसेंबर 


२०१८ . 


नोव्हेंबर २०१८ . 


चे कलम 


( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
१०२ मधील तरतूद . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ जय हनुमान बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा / ३७०३/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , जय हनुमान बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , तांदळी 
दुमाला, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ( १) 
अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे. 


क्रमांक वि -१/ हौसो./ हर्ष/ क . १०२/ अंतिम आदेश / ४५७१/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ 
( २) मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , डॉ . प्रिया दळणर, उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये हर्ष 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्याबाबतचा वाचावे क्रमांक १ अन्वये दिलेला अंतरिम 
आदेश या आदेशान्वये कायम करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२२६/ सन २०१८ , दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


नाशिक , २४ डिसेंबर २०१८ . 


श्रीगोंदा, १४ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ नृसिंह बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 
३६०७/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , नृसिंह 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , पिसोरेखांड, तालुका श्रीगोंदा, 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 


क्रमांक वि -५/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल/ एस/ ४४४१/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक असे 
जाहीर करतात की , मानवता अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था ब्लॉक नंबर ५ , कुसुम सोसायटी , श्रीरंगनगर , 
गंगापूर रोड , नाशिक या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये या 


- 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे करण्यात येत आहे . 


. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ जीएनएल/ एस/ 
५७ ९ ४/ सन २०१८ , दिनांक १० डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


नाशिक , 


१० 

डिसेंबर 


२०१८ . 


क्रमांक वि -५/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल / एस / ५७ ९ ५ / सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक असे 
जाहीर करतात की , चैतन्य अटल नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था 
मर्यादित , नाशिक ही संस्था प्लॉट नंबर ४ , वृंदा अपार्टमेंट , वरवंडी, 
आडगाव , लिंक रोडजवळ , म्हसरूळ, नाशिक 

४२२ ००४ या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / जीएनएल / एस / ५७९ ५/ 
सन २०१८ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५८२६ / ४४४६/ 
सन २०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक 
असे जाहीर करतात की , रिजंट प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड, रिजंट प्लाझा पाटील लेन नंबर ३, गंगापूर 
रोड , नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ७१७ / 
१ - ब / १ - अ / १ / १ / १ ९ / १ पैकी प्लॉट नंबर ७- अ / ५ + ७- ब / ५/ १ यांसी 
एकूण क्षेत्र अनुक्रमे ५५८.७३ चौरस मीटर या मिळकतीवरील 
इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 


डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , 


नाशिक . 


नाशिक , २१ डिसेंबर २०१८ . 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५८२६/ 
सन २०१८ , दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


आदेश 


नाशिक , 

१४ 


डिसेंबर २०१८ . 


, 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / एसएनआर / जीएलआर / ४ ९ ७९ / २०८३ / सन 
२०१८.- उपनिबंधक, सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर 
याद्वारे पतिंगेश्वर अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , निमगाव 
बुद्रुक , तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी 
केल्याचे जाहीर करीत आहे. 


- 


, 


क्रमांक वि- q/ एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५८२७/ ४४८ ९/ 
सन २०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक 
असे जाहीर करतात की , पर्ल रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , चंपानगर , दसक , जेल रोड , नाशिकरोड , 
नाशिक ही संस्था मौजे दसक शिवारातील सर्व्हे नंबर ३६/ १ - अ / २ 
यांसी एकूण क्षेत्र १०७४.५४ चौरस मीटर या मिळकतीवरील 
इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/ टीसी)/ ५८२७/ 
सन २०१८ , दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर / 
४ ९ ७९ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर 
संस्था असे आहे. 


गणेश गौ . 

पुरी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


नाशिक , १८ डिसेंबर २०१८ . 


संगमनेर , 


३१ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१ ९ / वैशाख ५ - ११ , शके १९ ४१ 


३१ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


ऑगस्ट २०१४ . 


वाचावे.- (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर-१२०/ १५- सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

( २) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/ सीआर -१२०/ १५ - सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 
( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९ ७/ सीआर 

०४ / १३ - सी , दिनांक ३० 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ/ वैधा.कार्य व अवसा. काम/ कलम १५६/ 

२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
( ५) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी/ 

नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ६ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शहादा , जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक वि -२/ श्री . झुलेलाल नासहपत / वसुली 

अधिकारी नियुक्ती / प्रस्ताव / सन २०१८, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ . 
( ७) या कार्यालयाचे पत्र जावक क्रमांक वि -४/ क . १५६ अपुर्तता/ श्री. झुलेलाल ना . सह . पत / २०१८, दिनांक १५ 

मार्च २०१८ 
( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील फेरप्रस्ताव जा . क्रमांक वि -२ / श्री . झुलेलाल नासहपत/ 

वसुली अधिकारी नियुक्ती/कलम १५६/ पूर्तता/ सन २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 


१ 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


. 


क्रमांक वि -११/ श्री झुलेलाल ना सह पत / क. १५६/ अधि . प्र./ ४० ९ ०/ सन २०१८.- मी , शिवपुरी यादव पुरी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नंदुरबार मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल/ १४ ९ ३१ / ११६२/ सीआर-४७/ १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ नुसार प्राप्त विधीशक्तीचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदींनुसार आदेश देतो की , श्री झुलेलाल नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , शहादा , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचेनाव 


पदनाम 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . दिलीप दत्तात्रय भट 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


शहादा तालुका 


अटी व शर्ती : 


( १ ) सदरचे अधिकार, सदरचे अधिकारी उक्त संस्थेच्या पदांवर असेपर्यंत किंवा दिनांक ३१ मार्च २०२० यापैकी जो कालावधी आधी असेल , 

त्या कालावधीसाठी प्रदान करण्यात येत आहे. 
( २) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
( ३) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 
( ४) वसुली अधिकारी यांनी कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ५ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकांस तसेच या 

कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा. 
( ५) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


, 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ ते मे १, २०१९ / वैशाख ५ - ११, शके १ ९ ४१ 


( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचे संचालक / 

व्यवस्थापक मंडळ जबाबदार राहील. परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ/ वैधा.कार्य व अवसा . काम ./ कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ 
जून २०१६ अन्वये वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी व वसूल झाल्यानंतर त्याच महिन्यात सरासरी खजिन्यात भरणा करून 
त्याच्या चलनाची साक्षांकित प्रत व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग-१, सहकारी संस्था, नंदुरबार यांचे प्रमाणपत्र संबंधित निबंधकांस 
तसेच या कार्यालयास तत्काळ सादर करावी. 


( ७) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास, तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 

अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे. 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


हा आदेश आज दिनांक १० डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


शिवपुरी यादव पुरी, 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


नंदुरबार , १० डिसेंबर २०१८. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- ( १ ) दिवाणी नियम पुस्तिका , १ ९ ८६, प्रकरण ३६ मधील 


परिच्छेद ७०१ . 


तसेच लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०१९ च्या कार्यक्रमानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले , संगमनेर , राहाता , कोपरगाव , 
श्रीरामपूर व नेवासा या तालुक्यांच्या ठिकाणी दिनांक २९ एप्रिल २०१९ 
( सोमवार ) रोजी मतदानाचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे मतदानाकरिता दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी सदर ठिकाणची 
सर्व दिवाणी व फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये यांना स्थानिक 
सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे. 


( २) मा . उच्च न्यायालय , अपील शाखा, मुंबई यांचेकडील 

परिपत्रक क्रमांक साधारण (प्रशा)/न्यायिक/ २००७, दिनांक 
११ जून २००७. 


( ३ ) शासन परिपत्रक क्रमांक मतदान २०१ ९ / प्र . क्र . ३१ / 

कामगार -९ , मंत्रालय , मुंबई, दिनांक १५ मार्च २०१९. 


. 


उपरोक्त सुट्टीच्या दिवशी संबंधित तालुक्यातील दिवाणी व फौजदारी 
न्यायालयीन व कार्यालयीन कामकाज बंद राहील , याची संबंधितांनी 
नोंद घ्यावी. 


( ४ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक बी -०४/ आस्था -३५०२/ 

२०१ ९, दिनांक १ एप्रिल २०१ ९. 


आदेश 


क्रमांक बी -०४/ आस्था. ३५/ ०३/ सन २०१ ९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वरील संदर्भ क्रमांक ( १ ) व (२) अन्वये 
असलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक ( ४) चा आदेश रद्द 
करून खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहेत . 


तसेच उपरोक्त दिनांकाव्यतिरिक्त ज्या न्यायिक अधिकारी / 
कर्मचारी यांचे मतदान इतर जिल्ह्यात असेल, तर त्यांनी त्यांच्या 
मतदानाच्या दिवशी, मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी त्या दिवसाच्या 
सुट्टीबाबतचा अर्ज, त्यासोबत मतदान ओळखपत्राच्या छायांकित प्रतीसह 
संबंधित मंजुरी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा व रजा मंजूर करणाऱ्या 
अधिकाऱ्याने संदर्भ क्रमांक ( ३) मधील शासन परिपत्रकातील परिच्छेद 
२ (१) मध्ये नमूद केलेप्रमाणे पुढील कार्यवाही करावी. 


. 


लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०१९ च्या कार्यक्रमानुसार अहमदनगर 
जिल्ह्यातील अहमदनगर शहर (मुख्यालय), शेवगाव , राहुरी, पाथर्डी, 
पारनेर , श्रीगोंदा, कर्जत व जामखेड या तालुक्यांच्या ठिकाणी दिनांक 
२३ एप्रिल २०१ ९ (मंगळवार ) रोजी मतदानाचा कार्यक्रम घोषित 
करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मतदानाकरिता दिनांक २३ एप्रिल 
२०१ ९ रोजी सदर ठिकाणची सर्व दिवाणी व फौजदारी न्यायालये 
व त्यांची कार्यालये यांना स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे. 


कमलाकर अ . कोठेकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ५ एप्रिल २०१ ९. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


, 


